समादेशक,राज्य राखीव पोलीस बल,गट क्र.१३ 
नागपूर यांचे गट क्र.४,हिगांगा रोड,नागपूर येथे 
तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेले कार्यालय 
वडसा(देसाईगंज),जि.गडचिरोली येथे कायमस्वरूपी 
स्थलांतर करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२८२०/प्र.क्र. २९ /पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : २४ मार्च, २०२१ 


= 


१) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.एसआरएफ ०९९२/२१२१/प्र.क्र.३७७/पोल-३,दि.३०.०१.१९९३ व 
दि.१२.१०.१९९३. 
२) अपर पोलीस महासंचालक,राज्य राखीव पोलीस बल,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र 
क्र.अपोमंस/रारापोबल/०३/डीडीओ स्थानांतर/५६/१५/२०१९,दि.०३.०९.२०१९. 
३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक(प्रशासन),पोलीस महासंचालक कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे 
GA क्र.पोमंस/३०/रारापोबळ गट क्र.१३ वडसा/कोषागार परवानगी/१४०/२०१९, 
दि.२४.०९.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
अपर पोलीस महासंचालक,राज्य राखीव WAR बल,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ 
क्र.१ येथील दि.०३.०९.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये समादेशक,राज्य राखीव पोलीस बल,गट क्र.१३ नागपूर यांचे 
आर्थिक व्यवहार वडसा(देसाईगंज),जि.गडचिरोळी येथील उपकोषागार कार्यालयामार्फत करण्याबाबत 
पुढीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर केला आहे. समादेशक,राज्य राखीव पोलीस बल,गट क्र.१३ नागपूर या गटाची 
स्थापना गृह विभाग,शासन निर्णय दिनांक ३०.०१.१९९३ अन्वये करण्यात आली आहे. सुरूवातीस सदरचा गट 
स्थायी स्वरूपात स्थापन करण्याकरिता जागा उपलब्ध नसल्याने हा गट क्र.४,हिगंणा रोड,नागपूर येथील 
परिसरातील इमारतीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात दिनांक २०.०२.१९९३ पासून कार्यान्वित करण्यात आला. तसेच 
त्या कार्यालयाचे वेतन व इतर सर्व भत्ते नागपूर कोषागार कार्यालयातून आहरित करण्यात येत आहेत. 
समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बल,गट क्र.१३ नागपूर गटासाठी वडसा(देसाईगंज),जि.गडचिरोली येथील 
जागेवर प्रशासकीय इमारत,शासकीय FARIA JI बॅरेक,पोळीस रूग्णालय इ.चे प्रथम टप्प्यातील 
बांधकाम पूर्ण झाले असल्याने सदरचा गट पूर्णपणे स्थानांतरीत करावयाचा आहे. सदरचे कार्यालय 
स्थलांतरणानंतर या कार्यालयाचे वेतन व इतर सर्व भत्ते उप कोषागार कार्यालय,वडसा (देसाईगंज), 
जि.गडचिरोली येथून आहरित होणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर गटातील अधिकारी व कर्मचा-यांना 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :संकीर्ण-२८२०/प्र.क्र. २९ /पोल-३ 


गडचिरोली जिल्हयाळा देय असलेले सर्व फायदे देणे सोईचे होईल. याअनुषंगाने विशोष पोळीस 
महानिरीक्षक(प्रशासन), WA महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.३ 
येथील दि.२४.०९.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये राज्य राखीव पोळीस बल,गट क्र.१३ नागपूर यांचे कार्यालय वडसा 
(देसाईगंज),जि.गडचिरोली येथे कायमस्वरूपी स्थानांतर करून या कार्यालयाचे आर्थिक व्यवहार वडसा 
(देसाईगंज),जि.गडचिरोळी येथील उपकोषागार कार्यालयामार्फत करण्याबाबत विंनती केली आहे. यानुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन नणय: निर्णय:- 


समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल,गट क्र.१३ नागपूर यांचे गट क्र.४,हिगंणा रोड,नागपूर येथे 
तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेले कार्यालय वडसा (देसाईगंज),जि.गडचिरोली येथे कायमस्वरूपी 
स्थलांतर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१७२५३३६१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAIKWAD KAILAS ARJUN 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03e 


b46cd241a604d42bb, 


pseudonym=98E5 19306D20397D354BD181099105FOAC1EFDEC, 
seriaINumber=47D160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE9389 
3BE65A27853145A4C04D865CD, cn=GAIKWAD KAILAS ARJUN 


(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, गृह विभाग 


१. मा.मंत्री,गृह यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री,गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.राज्यमंत्री,गृह(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स), पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. अपर पोलीस महासंचाळक,राज्य राखीव पोळीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक :संकीर्ण-२८२०/प्र.क्र. २९ /पोल-३ 


९. पोलीस उपमहानिरीक्षक,राज्य राखीव पोलीस बल,नागपूर. 
१०.महालेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा),मुंबई 
११.महाळेखापाल,महाराष्ट्र-२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१३.निवासी लेखा परीक्षा strat, fag 

१४.संचाळक,लळेखा व कोषागार,मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर. 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

१७.वित्त विभाग,व्यय-७ 

१८. निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


